महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.३८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२० 


आदेडा 


श्री.सतिश शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या “महाव्यवस्थापक (प्रशासन)” या पदावर प्रथमत: एक वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


31) श्री. Ulta शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बौ जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मुळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट 
दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी श्री. 
सतिश शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 


३. श्री. सतिठञा शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१७५८१७५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाळ - यांच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने. : ica delet rater og 
G a a al a al inistration Department, postalCode=400032, 
=Mahi ra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c 
e. 1ed41ada8a72725a47b4f0, 
B h | mM fa 0 G Uu fav serialNumber=54b1 1b1ccbde577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad 
659e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2020.03.03 18:01:55 +05'30° 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.३८/का.१४ 


३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, वांद्रे 
रेक्लमेशन डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पीटळ जवळ, के.सी.मार्ग, वांद्रे (प), मुंबई yoo ०५० 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७) श्री. सतिश शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

८) कार्या.१४ yer. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


